सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांना सहाय्यक अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत (माहे नोव्हेंबर,व डिसेंबर २०२०). 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- केव्हीबी-१३२०/प्र.क्र. ५४/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ डिसेंबर, २०२० 


वाचा : १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र. क्र. ६४/अर्थ-३, दि. १६/०४/२०२०. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१४ मे, 202, दि.२ जुले, २०२० दि.१४ ऑगस्ट, २०२०., 
दि.२५ ऑगस्ट २०२० , दि.१९ ऑक्टोबर, २०२० व दि.२३ ऑक्टोबर,२०२० 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळयांचे क्र. 
कार्यासन-९, रानिवि/११७६, दि.५ ऑक्टोबर, २०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने त्यांच्या संदर्भ क्रमांक 3 च्या पत्रान्वये माहे ऑक्टोबर 
ते डिसेंबर, २०२० या तीन महिन्यांचे वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन व वेतनेतर यावरील खर्च भागविण्यासाठी 
रुपये १७,४३,९९,०००/- व ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) साठी रुपये ६९,००,०००/- इतके अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केलेली आहे. 


2. या विभागाच्या अर्थसंकल्प BRT मागणी क्रमांक के-७, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, १०५ 
खादी व ग्रामोद्योग (२८५१ ०५८५) या लेखाशिर्षाखाली ६० टक्केच्या मर्यादेत ३६ सहायक अनुदान (वेतन) 
या उपलेखाशिर्षाखाली अनुदान उपलब्ध करुन दिल्याने माहे ऑक्टोबर, २०२० या महिन्याचा वेतन, 
सेवानिवृत्ती वेतन इ. खर्च भागविण्यासाठी रूपये ५,८१,३३,०००/- इतके अनुदान संदर्भ क्रमांक ६ येथील 
दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेले आहे. आता सदर 
उप लेखाशिर्षाखाली अतिरिक्‍त ५ टक्के (७५% च्या मर्यादेत) तरतुद उपलब्ध करुन देण्यात आलेली 
आहे. 


३. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा माहे नोव्हेंबर, व डिसेंबर, २०२० या दोन महिन्याचा 
वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन इ.यावरील खर्च भागविण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


खादी व ग्रामोद्योग मंडळास माहे नोव्हेंबर, व डिसेंबर, २०२० या दोन महिन्यांचा वेतन, सेवानिवृत्ती 
वेतन, अंशदानावरीलखर्च भागविण्यासाठी ३६ सहाय्यक अनुदान (वेतन) या उद्दिष्टांसाठी दरमहा रुपये 
५,८१,३३,०००/- प्रमाणे रु.११,६२,६६,०००/- (रु.अकरा कोटी बासष्ट लाख सहासष्ट हजार फक्त) 
इतके अनुदान वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केव्हीबी-१३२०/प्र.क्र. ५४/उद्योग-६. 


२. यावरील खर्च मागणी क्रमांक के-७, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, १०५ खादी व ग्रामोद्योग (००) 
(00) (09) खादी व ग्रामोद्योग मंडळाला सहाय्यक अनुदान (दत्तमत) (२८५१ ०५८५) ३६, सहाय्यक अनुदान 
(वेतन) या उद्दिष्टाखाळील सन २०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व तो त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. सदर रक्कमेच्या आहरण व संवितरणाचे अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग 
संचाळनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना देण्यात आलेळे आहेत. सदर अनुदान 
खर्च झाल्याबाबतचे विनियोग प्रमाणपत्र मंडळाने शासनास व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना विहित 
कालावधीत सादर करावे. तसेच लेख्यांच्या खर्चमेळाबाबत महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्याकडून 
विचारणा करण्यात येईल, तेव्हा लेख्यासंबंधीची आवश्‍यक ती कागदपत्रे मंडळाने महालेखापाल कार्यालयास 
सादर करावीत. 
४. सदर area निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, 
दि.१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८- भाग-१, उपविभाग-१, अनुक्रमांक 
२७ नियम क्रमांक १४९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१२१४१२३९१०४११० असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
2 i ., Digitally signed by Deepali Sayaji Patil 
DN: CN = Deepali Sayaji Patil, C = IN, S = 
Deepali Sayaji Patil ८४१ यल ou 
= Industries Energy Labour Department 
Date: 2020.12.14 12:50:57 +05'30' 


(दिपाली पाटील) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
माहितीसाठी व आव्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित . 
१.विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
३.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
४.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
CARS उप महालेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 
९.लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. (५ प्रती) 
१०.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-३,१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुं-३२ 
११.कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (उद्योग-६). 


